भा.पो.से. अधिका-याच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.२२९/पोल-१ : 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : ०७ फेब्रुवारी २०२३. 


संदर्भ :- भारत सरकार, गृह मंत्रालय, अधिसूचना क्र.आय-११०१४/०९/२०२२-आयपीएस.चार, 
दिनांक १२.१०.२०२२. 


शासन आदेठा. 


भारत सरकार, गृह मंत्रालय, अधिसूचना क्र.आय-११०१४/०९/२०२२-आयपीएस.चार, 
दिनांक १२.१०.२०२२, द्वारे महाराष्ट्र संवर्गात बदली करण्यात आलेल्या, पुढील तक्त्यातील स्तंभ 
(२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, पदस्थापना 
करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | भा.पो.से. अधिका-याचे नाव पदस्थापना 
(१) (२) (३) 
णं . श्री. सुशांत सिह उपविभागीय पोलीस अधिकारी, साकोली उप विभाग, 
जिल्हा-भंडारा 


२. त्या अनुसार, पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेशा, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य 
विचार करुन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी 
यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन Seat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर [ईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२०७१२२९३३४७२९ असा आहे. हा शासन 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SWAPNIL 
GOPAL BORSE 
(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 


शासन AAT क्रमांकः आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.२२९/पोल-१ 


AD 


) 
3) 


प्रत- 
१ 


AN AD 


mm क 


) 
) 
) 
8) 
) 
) 
(9) 


मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर. 

पोलीस अधीक्षक, भंडारा. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा. 


संबंधित भा.पो.से. अधिकारी (पोलीस यहासंचाळलक, महाराष्ट्र राज्य UTAH A. 


सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


